प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत भिवंडी- 
निजामपूर महानगरपालिकेचा आर्थिकदृष्ट्या 
दुर्बळ घटकांकरीता (EWS) घरांच्या प्रकल्प 


< bid महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणा 
शी 00 (म्हाडा) ने हाती घेण्याबाबत. 
— महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 


शासन आदेशा क्रमांक - एमयुएम-२०२२/प्र.क्र.३१७/नवि-१७ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: 02 डिसेंबर, २०२२. 


वाचा:- १) आयुक्त, भिवंडी-निजामपूर हहर महानगरपालिका, भिवंडी यांचे पत्र क्र.मिनिशामनपा/ बांध/ 
४०३६/२०२२, दि. २७.१०.२०२२. 
2) भिवंडी-निजामपूर हहर महानगरपालिका महासभा ठराव क्र. ५२३, दि. २७.०४.२०२२. 


शासन आदेठा:- 

आयुक्त, भिवंडी-निजामपूर हहर महानगरपालिका अंतर्गत मौजे चाविंद्रा/पोगांव येथील आरक्षण 
क्र. १२४ अ या जागेतील प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांकरीता (₹//5) 
घरांच्या प्रकल्पाबाबत पुढीलप्रमाणे आदेशा देण्यात येत आहे:- 

१) महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणा (म्हाडा) चा प्रधानमंत्री आवास योजनेसंदर्भात 
असलेला अनुभव लक्षात घेता, भिवंडी-निजामपूर हहर महानगरपालिकेमार्फत प्रधानमंत्री आवास 
योजने अंतर्गत हाती घेण्यात आलेला ६,३४८ घरांचा बांधकाम प्रकल्प म्हाडाने हाती घ्यावा. 

२) या बांधकाम प्रकल्पातील ३० टक्के LIG घटकासाठीचे बांधकाम व १० टक्के वाणिज्यिक बांधकाम 
मोबदला असा लाभ म्हाडाने भिवंडी-निजामपूर BEN महानगरपालिकेस द्यावा. 

३) सदर प्रकल्प म्हाडाने विहित कालावधीत पुर्ण करावा. 

४) या AAA अनुषंगाने, आयुक्‍त, भिवंडी-निजामपूर हहर महानगरपालिका, भिवंडी व उपाध्यक्ष 
व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, मुंबई यांनी तातडीने 
आवड्यक कार्यवाही करावी. 

२. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२१२०२१९५८४७८९२५ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


VIDYA RAMAPPA : 


7034 


HAMPAYYA | a 


(विद्या हम्पय्या) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रति, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उपमुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय्य सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, गृह निर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१ 
२ 


3 
8 


el १०७७७ मि ie ळी 


शासन आदेशा क्रमांकः एमयुएम-२०२२/प्र.क्र.३१७/नवि-१७ 


५) उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, मुंबई. 
६) जिल्हाधिकारी, ठाणे. 

७) उप सचिव (नवि-२३), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८) आयुक्त, भिवंडी-निजामपूर हहर महानगरपालिका, भिवंडी. 

९) प्रधान सचिव, (नवि-२) यांचे विशोष कार्य अधिकारी, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
qo) निवडनस्ती (नवि-१७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


